माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
संचालक (माहिती), गट-अ या पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मावज -२०१८/प्र.क्र.१३०/का.३४ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

दिनांक: ०७ मार्च, २०१९ 

शासन निर्णय: 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील संचाळक (माहिती), गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००- 

३९१०० ग्रेड वेतन-७६००) (७ व्या वेतन आयोगातील एस-२५ रु.७८८००-२०९२००) या पदावर खालील 
उपसंचालक (माहिती), गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन-६६००) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
त्याखाली नमूद अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून कामकाजाच्या व 
प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने त्यांची रकाना (४) येथे त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदोन्नतीचा पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
प्रवर्ग 
La 2 3 ४ 
णि श्री. सुरेश पांडुरंग वांदिले खुला संचालक (माहिती) (Fa), माहिती व जनसंपर्क 
(इ.मा.व.) महासंचालनालय, मुंबई या रिक्‍त पदावर 


अटी:- 


१) श्री. Gear पांडुरंग वांदिले यांना संचालक (माहिती) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
त्यांचेविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित/प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 

२) वरील तात्पुरती पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुमती 
याचिका क्रमांक: २८३०६/२०१७ मधील न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात देण्यात येत आहे. 

३) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मिळणाऱ्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७१२१९४४४९०७ असा आहे. हा BATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
Ramkisan वीणा cha, 
ou=Gel Administration Department t, 
ostal -400032, st=Maharashtra, 
N a raya n fa (e) 2.5.4.2' 3f6332f6edfebdfb055bf154f99ecOb0d9 
613205 7०21 e, cn=Ramkisan 
M usa | e Narayanrao Musale 
Date: 2019.03.07 12:23:57 +05'30" 
(रा. ना. मुसळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सचिव (मावज), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज -२०१८/प्र.क्र.१३०/का.३४ अ 


AJ 


) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
) *सचिव ,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने), 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), मुंबई, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 

) 

) 


AN 


tof 
4 


= 


an 


S 


संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सर्व संचालक (माहिती) व 
उपसंचालक (माहिती), (मा. व ज. मार्फत) 


won 


१० उपसंचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व TAT HEA SAGA, मंत्रालय, मुंबई, 

११) उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) संबंधित अधिकारी (मा. व ज. मार्फत), 
) 
) 


१३) सा.प्र.वि./का.१३, का.१६ब व का-३४, 
१४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


